arena dafrpdacte अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. पकास-३४१८/प्र.क्र.१२४/१८/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ डिसेंबर, २०१८. 


पहा :- संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४ऑ/आस्था/परिविक्षा/ 
२०१८/५५८, दि. १६ ऑगस्ट, २०१८. 


शासन निर्णय:- 
शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेतन” शासकीय औषधनिर्माण शास्त्र (पदविका)/ महाराष्ट्र राज्य इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट व 
केटरिंग टेक्नॉंलॉजी येथील संबंधित अधिव्याख्याता यांनी दोन वर्षांचा परिविक्षा काळावधी समाधानकारक रित्या 
पूर्ण केला आहे. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षा कालावधी विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन 
समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नांव, पदनाम व | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा 
ज्या संस्थेत कार्यरत आहेत निर्णय क्रमांक व केल्याचा उपभोगलेली रजा | कालावधी पूर्ण 

त्या संस्थेचे नांव दिनांक दिनांक केल्याचा 

दिनांक 

हि. २. ३. Fok | प्‌. ६. 

q श्री.शैलेद्र शिवाजी गुरव, एससीटी-६५११/ । २१/१०/२०११ अजितरजा २१/१०/२०१३ 
अधिव्याख्याता (७१/११)/ (म.पू) (रोखीकरण न होणारी) (4.4) 
औषधनिर्माणशास्त्र, शासकीय तांशि-७, दि.१८/१०/२०१३ 
औषधनिर्माण शास्त्र, कराड दि.०३/१०/२०११ (एकूण ०१दिवस) 

(पदविका) 

२ श्री.सुनिल प्रकाश एमेकर, एससीटी-६५१०/ ०५/०३/२०११ निरंक ०४/०३/२०१३ 
अधिव्याख्याता संगणक (243/90)/ तांशि-१, (म.पू.) (म.नं.) 
अभियांत्रिकी, शासकीय दि.११/०२/२०११ 
तंत्रनिकेतन, पुणे 

3 श्रीमती शुभांगी नंदन शिदे एससीटी- १९/११/२०११ प्रसुती रजा १७/०५/२०१४ 
(श्रीमती शुभांगी नारायणराव ६५११/(६९/११)/ (मा.पू.) दि.२१/११/२०१२ ते (म.नं.) 
यादव), अधिव्याख्याता तांशि-७, १९/०५/२०१३ 
डीडीजीएम, शासकीय दि.१८/११/२०११ एकूण १८० दिवस 
तंत्रनिकेतन, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, पुणे 

४ | श्री.सचिन रामदास भंडारी, एससीटी-६५११/ ०७/१०/२०११ असाधारणरजा २४/१०/२०१३ 
अधिव्याख्याता हॉटेल (३४/११)/तांशि-७ (4.4) दि.११/१०/२०११ ते (म.नं.) 
मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग दि.२८/०९/२०११ १५/१०/२०११ 
टेक्नॉलॉजी, महाराष्ट्र राज्य ०५ दिवस 
इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल अर्जितरजा 
मॅनेजमेंट व केटरिंग (रोखीकरणन हेणारी) 
टेक्नॉलॉजी, पुणे दि.०६/०६/२०१२ ते 


०८/०६/२०१२ 


झासन निर्णय क्रमांकः पकास-३४१८/प्र.क्र.१२४/१८/तांशि- ७ 


०३ दिवस व इतर १० 
दिवस 
(एकूण १८ दिवस) 

५ | श्री.गोपाल मांगीलाल ससेनि-३२१४/ १६/०५/२०१५ निरंक १५/०५/२०१७ 
अडचित्रे, अधिव्याख्याता प्र.क्र.२२५/१४/ तांशि- (7.4) (म.नं.) 
शर्करा तंत्रशास्त्र, शासकीय ७, दि.१३/०५/२०१५ 
तंत्रनिकेतन, कोल्हापूर 

६ | श्रीमती निलम सुग्रीव कांबळे, ससेनि-३२१४/ ०१/०४/२०१५ निरंक ३१/०३/२०१७ 
अधिव्याख्याता मेडीकल प्र.क्र.१३६/१४/ तांशि- (म.पू.) (म.नं.) 
इलेक्ट्रॉनिक्स, शासकीय ७, दि.३१/०३/२०१५ 
तंत्रनिकेतन, मिरज 

७ | श्रीमती तबस्सुम घुडुलाल ससेनि-३२१४/ ०१/०४/२०१५ निरंक ३१/०३/२०१७ 
पठाण, अधिव्याख्याता प्र.क्र.१३६/१४/ तांशि- (म.पू.) (म.नं.) 
मेडीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ७, दि.३१/०३/२०१५ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, मिरज 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२९११४०२१९७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Sh etty secs 
(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत : 


संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे/कोल्हापूर/मिरज, 

४. प्राचार्य, शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय (पदविका), कराड 

५. प्राचार्य, महाराष्ट्र राज्य इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट व केटरिंग टेक्नॉंलॉजी, पुणे 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई, 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/कोल्हापूर/सातारा/सांगली, 

८. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


